जलसंपदा विभागासाठी “Online Estimate and 
Contract Management (EstiCoM)” प्रणाली 
विकसित करण्यासाठी स्थापन केलेल्या 
“EstiCoM wet सनियंत्रण समिती अंतर्गत 


उपसमितीची 
पुर्नरचना करणेबाबत” 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 


(Domain Sub-Committee) 


शासन निर्णय क्रमांक ई प्रशासन २०१६(१२४/२०१६)/निवसं-३ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दि. २४ ऑगस्ट २०१८ 


वाचा:-१. शासन निर्णय क्र .ई-प्रशासन २०१६(२३६/१६) लपा १-दिनांक ०२/०९/२०१६ 
२. शासन निर्णय क्र .ई-प्रशासन २०१६(२३६/१६) लपा १-दिनांक ०१/१०/२०१६ 

३. समक्रमांक दि.०२/०८/२०१७ चा शासन निर्णय 

४. सहायक मुख्य अभियंता (वि. प्र, जलसंपदा विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.मु. अ.(वि.प्रो/ 
उ.वि.अ-३/ई-प्रशासन/२८४६ दि.०२.०७.२०१८ 

५. अधिक्षक अभियंता ई-प्रशासन मंडळ यांचे पत्र क्र.ईप्रम/(५३/१६)/२०१८/७५२ 


दि.२४.७.२०१८ 


प्रस्तावना: 
संदर्भ क्रमांक १ येथिळ शासन निर्णयान्वये “01॥18 Estimate and Contract Management 
(EstiCoM)” प्रणाली विकसित करण्यासाठी “EstiCoM प्रणाली संनियंत्रण समिती” गठीत करण्यात आली 
आहे. संदर्भ क्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये सदर समितीची पुनर्रचना करण्यात आली.संदर्भ क्रमांक ३ च्या 
शासन निर्णयान्वये Esticom प्रणाली संनियंत्रण समितीने विकसित करावयाच्या प्रणालीसाठी कामाची 
व्याप्ती व कामाचे व्यापक स्वरुप पाहता गठीत केलेल्या समितीच्या अंतर्गत उपसमितीची स्थापना करण्यात 
आली. सदर उपसमितीची पुर्नरचना करण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

झासन निर्णय: 
EstiCoM प्रणाली संनियंत्रण समितीने विकसित करावयाच्या प्रणालीसाठी कामाची व्याप्ती व 
कामाचे व्यापक स्वरुप पाहता Esticom प्रणाली संनियंत्रण समिती अंतर्गत पुढील प्रमाणे उप समितीची 
पुर्नरचना करण्यात येत आहे. सदर उप समितीमध्ये जलसंपदा विभागामध्ये कार्यरत असणा-या खालील 
अधिकाऱ्यांचा VATE करण्यात येत आहे. 


अ.क्र सदस्यांचे नांव पदनाम उप समितीमधील पदनाम 
|... अधिक्षक अभियंता, ई-प्रशासन मंडळ अधिक्षक अभियंता अध्यक्ष 

२ श्री. संजय बोडखे कार्यकारी अभियंता सदस्य 

३ श्री. सुरेन हिरे कार्यकारी अभियंता सदस्य 

8 श्री. जगन्नाथ मगर कार्यकारी अभियंता सदस्य 

4 श्री. अभय काटकर कार्यकारी अभियंता सदस्य 

रि श्री. अश्विन पवार उप अभियंता सदस्य सचिव 
अ,उप समितीची कार्ये:- 


4.Requirement Gathering Templates (३७1) तयार करणे. 
2.EstiCoM प्रणालीसाठी Module निहाय आवश्‍यक Master Data Dictionary तयार करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ई प्रशासन २०१६(१२४/२०१६)/निवसं-३ 


३.निवड केलेल्या पथदर्शी प्रकल्पांसाठी (Pilot Project) प्रणालीची (EstiCoM Software) चाचणी घेणे. 
४.क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने User Acceptance Testing (UAT) घेणे. 
५.विकासकामार्फत तयार करण्यात आलेल्या User Manual ची पडताळणी करणे. 


आ. उप समितीची कार्यपद्धती व बैठका:- 
₹5100॥/ प्रणाली संनियंत्रण समितीच्या अध्यक्षांच्या निर्देशानुसार उप समितीची कार्यपद्धती निश्चित 
करण्यात यावी. समितीच्या बैठका Esticom प्रणाली संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष यांच्या निर्देशानुसार 
तसेच आवश्‍यकतेनुसार आयोजित केल्या जाव्यात. समितीच्या बैठकीच्या कामकाजासाठी गणपुर्तीची 
अट असणार नाही. उपसमितीने Esticom प्रणाली संनियंत्रण समितीने निश्चित केलेल्या 
कालमर्यादेनुसार कार्यवाही होत असल्याबाबत खातरजमा करावी. 
इ.)उप समितीचा कार्यकाळ :- 
उप समितीचा कार्यकाळ स्थापना आदेशाच्या दिनांकापासून Esticom प्रणालीचे काम पूर्ण होई 
पर्यंत राहील. उप समितीने विहित केलेल्या कार्याच्या अनुषंगाने व 5॥00॥/॥ प्रणाली संनियंत्रण 
समितीच्या सूचनेप्रमाणे कार्यवाही करावी. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८२४१७००१४८८२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Sanjay Madhukar कणाच 


t, postalCode=400032 
2.5.4.20=544e07f06fbab100dc2bfe33db79fc14350d78d6c1 र्हा 


Belsare inl oa ater 
(डॉ. संजय बेलसरे) 
शासनाचे उपसचिव 


प्रत माहितीसाठी -: 
१ मा.मंत्री ,जलसंपदा ,महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव. 

२) मा.राज्यमंत्री ,जलसंपदा ,महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव. 
3) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र मुंबई/ नागपूर 
8) प्रधान सचिव (जलसंपदा) ,यांचे स्वीय सहाय्यक. 
५) सचिव (लाक्षेवि), यांचे स्वीय सहाय्यक. 
६) सचिव (प्रकल्प समन्वय), यांचे स्वीय सहाय्यक. 
७ सर्व महासंचालक , जलसंपदा विभाग 

८) सर्व कार्यकारी संचालक ,जलसंपदा विभाग 

९) सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव , जलसंपदा विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई ३२ 
qo) आंतरवित्तीय सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
११) सर्व मुख्य अभियंता ,जळलसंपदा विभाग. 
१२) सर्व अधीक्षक अभियंता व उप सचिव ,जलसंपदा विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई ३२ 
१३) सर्व अधीक्षक अभियंता ,जलसंपदा विभाग. 
१४ सर्व सदस्य, EstiCom प्रणाली सनियंत्रण समिती 

१५) उप समितीचे अध्यक्ष/ सदस्य 

१६) निवड नस्ती (निवसं-३) 


Se टी... अकल a 


